RNI No . MAHBIL/ 2009/ 35574 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ३, अंक ३६ ] 


शुक्रवार , नोव्हेंबर १७, २०१७/ कार्तिक २६ , शके १९३९ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये १० .०० 


असाधारण क्रमांक ५८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, पालघर यांजकडून 


आदेश 
क्रमांक न . प्रशासन/ क१ /टे १/ पो .नि.न. प. जव्हार / निव . खर्च/ अनर्हता/ कावि - ५०५ / १७. - माननीय राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र 
क्र . रानिआ/ नप - २०१६/ प्र.क्र . ५३/ का - ०६ , दिनांक २१ एप्रिल २०१७ अन्वये घोषित कार्यक्रमानुसार पालघर जिल्ह्यातील जव्हार नगरपरिषदेची पोट 
निवडणूक घेण्यात आली. महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिर नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १६ (१)( १ड ) मधील तरतुदीनुसार ज्या 
उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचा हिशोब व प्रतिज्ञापत्र विहित मुदतीत सादर केलेले नाही, अशा रकाना (१ ) मध्ये नमूद नगरपरिषदेमधील रकाना (३ ) 
मध्ये नाव असलेल्या उमेदवारास या आदेशाच्या दिनांकापासून ३ वर्षांच्या कालावधीकरिता नगरपरिषद सदस्य किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक 
लढविण्यास अनर्ह ठरविण्यात येत आहे : 


नगरपरिषदेचे नाव 


उमेदवाराचा पत्ता 


प्रभाग क्रमांक 

( २ ) 


उमेदवाराचे नाव 

( ३ ) 


( ४ ) 


४अ 


जव्हार 


घोलप निलेश विजय 
श्रीम. लतिका कमलजीत धानमेहेरे 


मु . पो . ता . जव्हार , जि . पालघर 
मु. पो. ता . जव्हार , जि . पालघर 


पालघर , 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७ . 


डॉ . प्रशांत नारनवरे , 
जिल्हाधिकारी, पालघर. 


भाग एक - अ ( को . वि . पु.) - ५८ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM 
JAGANNATH GOSAVI. 


